मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
अधिकारी/ कर्मचारी यांच्याकरीता निर्माण करण्यात 
आलेल्या अधिसंख्य पदास मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, 

दि.२१ डिसेंबर, २०१९ 

2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०२०/ प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि.३० जून, २०२० 

३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१, 
दि.२९ सप्टेंबर, २०२०. 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/ १६-ब 
दि.२७ नोव्हेंबर, २०२० 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१, 
दि.२२ एप्रिल, २०२१. 

६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.3०८/ १६-ब 
दि.२८ ऑक्टोबर, २०२१ व दि.१४ ऑक्टोबर, २०२२ 

७) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे क्र.मु.अ.(वि)/ 
का-१/१/१७११/सन २०२२, दि.०६ सप्टेंबर, २०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २१ डिसेंबर, २०१९ मधील तरतुदीनुसार, अनुसूचित 
जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणाऱ्या 
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येडतकी, असे अधिकारी व कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत असतील त्या पदाचे 
अधिसंख्य पद निर्माण करण्याबाबत तसेच उपरोक्त नमूद सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयापूर्वी, 
अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने Gaya करण्यात आलेले अधिकारी व कर्मचारी 
यांच्या सेवा समाप्ती पूर्वी ते ज्या पदावर कार्यरत होते, त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करून त्यांना मानवतावादी 
दृष्टीकोनातून व प्रशासनाची होणारी अडचण दूर करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांनी तात्पुरत्या स्वरूपात 
अकरा महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत 
यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर नेमणूक देणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहे. 

तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. ३० जून, २०२० अन्वये सदर अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याचे प्राधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय, दि.२९ सप्टेंबर, २०२० अन्वये मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई या 
कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय, दि.२७ नोव्हेंबर, २०२० व दि.२८ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये सदर अधिसंख्य पदांस मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर अधिसंख्य पदाची मुदत दि.३० सप्टेंबर, २०२२ रोजी समाप्त झाली असल्याने त्यांना 
दि.०१ ऑक्टोबर, २०२२ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय :- 

आता या झासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (विद्युत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या खालील नमूद प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब मधील अधिकारी/कर्मचारी यांना दिनांक 
०१ ऑक्टोबर, २०२२ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांकरिता किंवा सदर 
कर्मचारी सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास 
गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई अंतर्गत अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या 
कारणास्तव खालील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. (प्रपत्र-अ) 


अ.क्र. अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे | पदनाम नियुक्तीचा । सेवानिवृत्तीचा | अधिसंख्य पदावर 
नाव दिनांक दिनांक सेवा वर्ग करण्यात 
आल्याचा दिनांक 
hae श्री.सतिश रामभाऊ वाघ | शाखा २६/१२/१९८९ | ३१/१२/२०२७ | ३१/१२/२०१९ 
अभियंता 
2 श्री.विनोद खुशालराव | स.अ.श्रेणी-२ । १७/११/१९९८ | ३१/१२/२०२८ | २६/०५/२०२० 
वरुडकर 
३ श्री.रविद्र विठठल pred | तारतंत्री १४/१२/१९८९ | ३०/०६/२०२७ | ३१/१२/२०१९ 
४ श्री.हरिश्वंद्र RAT | वरीष्ठ लिपिक | १२/१२/१९८९ | ३१/०५/२०२३ | ३१/१२/२०१९ 
गुणाजी 
५ श्री.कमलेश ना. निखारे । वरीष्ठ लिपिक | १६/०४/१९८५ | ३०/११/२०२२ | ३१/१२/२०१९ 
६ श्री.हरिश्वंद्र दौळत बुरडे । कनिष्ठ २९/०७/१९९१ | ३०/०९/२०२५ | ३१/१२/२०१९ 
लिपिक 
9 श्री.सुंदर महादेव हाके । कनिष्ठ ०३/०१/१९९६ | २८/०२/२०२८ | ३१/१२/२०१९ 
लिपिक 
८ श्री.पांडुरंग गो. | पंपपरिचर १६/०७/१९९० | ३१/०५/२०२८ | ३१/१२/२०१९ 
दोरकुळकर 
९ श्री.नाना देवराम सोनवणे | मजदूर ०९/१०/१९९१ | ३१/०५/२०२५ | ३१/१२/२०१९ 


मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई अंतर्गत खालील अधिकारी/कर्मचारी यांनी अनुसूचित जमातीचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव यापूर्वी सेवा समाप्त करण्यात आल्याने त्यांच्यासाठी निर्माण करण्यात 
आलेली अधिसंख्य पदे. (प्रपत्र-ब) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 


अ.क्र. अधिकारी / | पदनाम । नियुक्तीचा । सेवा समाप्त  सेवानिवृत्तीचा | अधिसंख्य 
कर्मचाऱ्याचे नाव दिनांक करण्यात दिनांक पदावर सेवा वर्ग 
आल्याचा करण्यात 
दिनांक आल्याचा 
दिनांक 
णि श्री.अवधूत ज्ञानेश्वर | कनिष्ठ । १९/१२/२००३ | ३१/०८/२०१० | ३०/०९/२०३८ | ३१/१२/२०१९ 
लडगे अभियंता 
२ श्री.अजय राजेश्वर मजदूर | १७/०५/२००३ | ०५/०१/२००७ | ३०/०६/२०३७ | ०६/०२/२०२० 
नंदनवार 


२. वर नमूद अधिकारी/कर्मचारी सद्य:स्थितीत मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात कार्यरत असल्याने त्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च त्या कार्यालयाच्या 
वेतनासंबंधिच्या cetera! खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२१ 
डिसेंबर, २०१९ व क्रमांक बीसीसी -२०२०/ प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, दि.३० जून, २०२० तसेच सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या क्रमांक बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२७ नोव्हेंबर, २०२०, दि.२८ ऑक्टोबर, २०२१ व दि.१४ 
ऑक्टोबर, २०२२ शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१११४१७०७२५४०१८ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने य वी 


SHINDE VIKRAMSINGH एका 
fbca76d11ad25e383a0e28da215f01e12183c1bS65ddd29aaf 

fff 1c, p 
P RA KAS H RAO jalNumber=6F385E4139AB144CAAF92B440B55068479C3789EASOE 


C85EB7A16B7C932CB397, cn=SHINDE VIKRAMSINGH PRAKASHRAO 
2022.11.14 17:11:25 +05'30 


(विक्रमसिंह प्र. शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४००००१. 


प्रत :- 9) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४००० ३२ 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, वान्द्रे (पूर्व, मुंबई. 
कार्यासन सेवा-२/सेवा-३ / सेवा-४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
निवडनस्ती. 


te} 
4 
& 
9 


YS Le ere NS 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


